महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी 
मुंबई यांना शासकीय भाग भांडवल देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सपववि-३७०१३/६/२०२३-०)६$<18८-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
2) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ यांचे पत्र क्र. ७१३ दिनांक ०४.१०.२०२३ 


प्रस्तावाना :- 


राज्यातील सहकार, पणन व वद्रोद्योग क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग विणकरांना रोजगार 
उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाची स्थापना 
केलेली आहे. या महामंडळास त्यांचे उत्पादन कार्य राबवण्यासाठी भाग भांडवल देण्याची राज्य 
शासनाची योजना आहे. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळास शासकीय भाग भांडवल 
देणेकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१००.०० लाख इतकी तरतुद उपलब्ध 
झालेली आहे. सदर रु. १००.०० लाख तरतुदीपैकी ७० Cah म्हणजेच रु. ७०.०० लाख वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळास रु. ७०.०० लाख शासकीय भाग भांडवल वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई या महामंडळाला त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता 
करण्याच्या अनुषंगाने रु.७०.०० लाख शासकीय भाग भांडवल वितरीत करण्यास या 
आदेशान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, vol व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ उद्योग. दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार 
महामंडळाकडून करुन घेण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, मुंबई यांची राहील. तसेच महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांनी 
खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नांवे ECS व्दारे अदा करावी अशा सूचना महाराष्ट्र 
राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांना या SATAN देण्यात येत आहेत. 


३. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ मधील संबंधीत बाबींची पुर्तता होते. 

४. शासनाकडून दिलेले अथवा शासन हमीवर प्राप्त कर्जाची महामंडळाने परतफेड करावी. 
तसेच सन २०२२-२३ या वर्षापर्यंतचे लेखा परिक्षण झालेले नसल्यास तात्काळ करावे. 


वरील परिपत्रकातील मधील परिच्छेद क्र. ३ च्या अनुषंगाने परिशिष्टातील अ.क्र 
१,२,३,४,५,६,७, व ८ या प्रकरणी लागू नाहीत. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला मंजूर 


झासन निर्णय क्रमांकः wMqafa_-319093/§/2023-DESKTEX-2 


करण्यात येणारे शासकीय भाग भांडवल हे परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अनुक्रमे “३२- 


अंशदाने” या बाबीखाली मंजूर करण्यात येते. परिशिष्टातील ame येथील तपासणी 


सुचीमधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह्यांची पुर्तता होत असुन त्याबाबतची माहिती 


खालीलप्रमाणे आहे. 
अ. । मुद्दा विभागाचे अभिप्राय 
क्र. 
हि योजनेस प्रशासकीय मान्यता . होय. सदर योजनेस शासन निर्णय 
दिनांक ११.०१.१९७२ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता आहे. 
२ | निधी वितरण, झासन निर्णयातील अटी व | होय. 


शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. 


खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे. 


३  । यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५% निधीचे | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळास 
उपयोगिता प्रमाणपत्र. मागील वर्षी वितरीत करण्यात आलेल्या 
संपुर्ण निधी खर्च झालेला असुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे. 

४ jam वितरीत केलेल्या निधीच्या | नाही. 
अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल 
यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप 
नाहीत. 

५ | निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा | होय. 
होणार आहे. 

६ | वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची 
अशा वस्तुंची नोंद = Dead 8909९ | जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, 
रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, 
योग्य वापर झाला असून त्या पडून | मुंबई यांची राहील. 
नाहीत, याचे प्रमाणपत्र. 

७ | यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष | याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची 
वस्तू प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, 
देयक अदा केले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, 

मुंबई यांची राहील. 

८ | आवऱ्यक त्या ठिकाणी नियोजन विभाग, | लागू नाही. 
आदिवासी / सामाजिक न्याय विभाग 
यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 

९ | प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक | या योजनेखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. प्रलंबित नाही. 

हि निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक | होय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Prafa-319093/§/2023-DESKTEX-2 


४. या वरील खर्च खालील नमुद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालु आर्थिक 
वर्षी (सन २०२३-२४) करीता मंजुर झालेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा :- 


“मागणी क्रमांक - व्ही-३ 

४८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग यावरील भांडवली खर्च 

(००)(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०००३) महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान 

(कार्यक्रम) (४८५१००९७)” 

३२, अंशदाने 
५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेचे आहरण करून महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांना वितरीत करण्याकरिता श्री. सु.पु.पांगारकर, कार्यासन 
अधिकारी (रोखशाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. श्रीकृष्ण पवार, उप सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई -३२ (/०००८) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी 
कार्यालय मुंबई, येथून आहरीत करून महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
(MAHARASHTRA STATE POWERLOOMS CORPORATION LTD. MUMBAI) यांच्या 
CANARA BANK, Nerul West, Navi Mumbai - 400 706. A/c no- 50353050000033, 
IFSC Code- CNRB0015496, MICR CODE - 400015248 या बँक खात्यावर RTGS द्वारे 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ 
दि. १२ US 2023 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकार अन्वये व वित्त विभाग अनौसं 
क्र.१००/२०२४/व्यय-२ दि.०२.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आळा असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०२२३११३१५३८२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
DI 


IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=631cf5e4544a7032340c686 106b15138df3ef3b889e86fb2026c1ad 
d12d27e41, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BABURAO PAWAR GSitstecsctstincsnsramcen 
(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 


महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन A geet विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः wMqafa-319093/§/2023-DESKTEX-2 


६) वित्त विभाग, कार्या सन (व्यय-२)/(सा.ऊ.), मंत्रालय, मुंबई. 

७) नियोजन विभाग, कार्यासन (१४३१) मंत्रालय, मुंबई. 

८) अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या., मुंबई. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

१२) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


